महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीस 
(कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. (सन २०२४-२५ मागणी 
क्रमांक झेडए-२, लेखाशिर्ष २२३० ए३४३) 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मनासो-२७२४/प्र.क्र.४८/कौशल्य-२ 
खोली क्र. ४३५, ४ था मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०२४ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दिनांक २५ जुले, २०२४. 
३. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे दि. ३० ऑगष्ट , २०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षामध्ये, मागणी क्र. झेडए-२ (२२३० ए३४३) या लेखाशिर्षा खाली रु. ६,७५.३५ हजार ( अक्षरी 
रुपये सहा कोटी पंच्याहत्तर लाख पस्तीस हजार फक्त ) इतक्या निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ६० 
टक्केच्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.३ अन्वये, महाराष्ट्र 
राज्य नाविन्यता (कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये, मागणी क्र. 
झेडए-२ (२२३० ए३४३) अंतर्गत ०६- दुरध्वणी / वीज बील, १०- कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन 
खर्च, २६-जाहीरातीलवरील खर्च व २८-व्यावसायिक सेवा या उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवरील उपलब्ध निधीस खर्च करण्यास मान्यता देण्याची 
विनंती केली आहे. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत प्रशासकिय कामकाजासाठी सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ ( 2230 ए३४३ ) अंतर्गअर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधील रु. १६१.५२३ लाख (रूपये एक कोटी एकसष्ठ लाख बावन्न हजार तीनशे फक्त) 
इतका निधी वितरीत करून खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) प्रशासकिय कामकाजासाठी सन २०२४- 
२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ ( २२३० ए ३४३ ) अंतर्गत पुढीलप्रमाणे निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मनासो-२७२४/प्र.क्र.४८/कौशल्य-२ 


(रुपये लाखात) 
मुख्य लेखाशिर्ष मुळ BEAMS वर  । यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
(२२३० ए ३४३) तरतुद उपलब्ण्ध निधी । केलेला निधी | करावयाचा निधी 
६- दुरध्वणी / वीज बिल ३.९५० १.५८० १.१८५ ०.४०० 
१०-कंत्राटी सेवा /फी ५००.००० २००.००० ८२.०८५ ११७.९१५ 
१३- कार्यालयीन खर्च १२५.००० ५०.००० २५,००० २५.००० 
१४- भाडेदर व कर ०.०१० ०,००४ 0,000 0,000 
२६- जाहीरातीळ aly} 4.000 4.000 0,000 १८.००० 
खर्च आणि कार्यशाळा/ 
मार्गदर्शक कार्यक्रम 
२८- व्यावसायिक सेवा १.३९० ०.५५६ ०.३४७ ०.२०९ 
एकूण ६७५.३५० २७०.१४० १,०८.६१७ १६१.५२३ 


२. सदरहू खर्च मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, (०१) महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२३० ए३४३) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मध्ये 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. याकरिता आयुक्त, Hares विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांना नियंत्रण 
अधिकारी, सहायक संचालक, लेखा यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना “नोडल एजन्सी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. 

४. सदर निधी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी 
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांचेकडे वर्ग करुन याबाबतचे लेखे स्वतंत्रपणे अद्ययावत ठेवावेत. 
उपरोक्त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची 
जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांची राहील. निधी खर्च 
करताना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना/अटी व शर्तीचे 
पालन करावे. 


५. सदर निधी वित्तीय नियमपुस्तीका १९७८ नियम क्र. २७ (२) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांचे 
मान्यतेने व वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०२४ व वित्त 
विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, २०२४ मधील सूचनांनूसार 
तसेच नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांचे अनौ. संदर्भ क्र. २३३/ व्यय-६ दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मनासो-२७२४/प्र.क्र.४८/कौशल्य-२ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१३१२४७४५०१०३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MANJUSHA AMIT 
KARANDE 


(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे सहायक. 

. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
६. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, प्रशा-३ Gey, रोजगार , उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


